गोंदिया जिल्हा नियोजन 
समितीवर fears निमंत्रितांचे 
नामनिर्देशन करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.०२/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२४ 


पहा : १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.०२/का-१४८१-अ, दि.२४.११.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार संदर्भ क्र.३ येथील 
शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले “विशेष 
निमंत्रित” अ.क्र.३ वरील श्री. गंगाधर परशुुरामकर, मु.पो.खेडशिवनी, ता.सडक अर्जुनी, 
जि.गोंदिया यांचे नामनिर्देशन रद्द करून त्यांचे ऐवजी श्री.लोकपाळ दुधराम गहाणे, 
मु.पो.सिरेगांव/बांध, ता.अर्जुनी मोरगांव, जि.गोंदिया यांचे नामनिर्देशन करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांनी उपरोक्त 
आदेश सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. गोंदिया जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रितांचे नामनिर्देशन पुढील 
आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्ती रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, 
तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८२८१७२२२५१९१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


igitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMEN 
2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d13f7661ed3b2a95e83e3 
864854221९, postalCode=400032, 


serial INumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E31F82BD40A9631 
D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKA\ 
2024.08.28 17:38:24 +05'30 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.०२/का-१४८१-अ 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांचे खाजगी सचिव 
५. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 

६. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया 

७. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर 

८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 

११. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


